विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या 
जलद विकासासाठी राबवावयाच्या 
उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८. 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्र. विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०१८. 
प्रस्तावना - 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या विभागांत विकासाचा मोठ्या प्रमाणावर अनुदोष असल्याने तेथे 
विकासाची विविध कामे पूर्ण करुन अनुशेष कमी करण्याची आवश्‍यकता आहे. तसेच, विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर 
महाराष्ट्रातील शोतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी व त्यांचे जीवनमान उंचाविण्यासाठी शोतीला पूरक 
व्यवसाय उपलब्ध करुन देणे, रोजगार निर्मितीविषयक कार्यक्रम हाती घेणे, सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटनास 
चालना देणे आणि शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधा निर्माण करणा-या योजनांची आखणी करण्याची 
आवर्यकता आहे. त्यादृष्टीने विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद गतीने विकास व्हावा, यासाठी 


राबवावयाच्या उपाययोजनांचा कालबध्द कार्यक्रम घोषित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते 


शासन निर्णय - 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राचा जलद गतीने विकास व्हावा, यासाठी शेतीला पूरक व्यवसाय 


उपलब्ध करुन देणे, रोजगार निर्मितीविषयक कार्यक्रम हाती घेणे, सिंचन क्षमतेत वाढ करणे, पर्यटनास चालना 


देणे तसेच शैक्षणिक व आरोग्यविषयक सुविधा निर्माण करणा-या योजनांची आखणी करणे, या दृष्टीने “विदर्भ, 


मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम, २०१८” हा 


कार्यक्रम दि.२०/०७/२०१८ रोजी विधानमंडळात जाहीर करण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाची एकूण अंदाजित 


किंमत रु.२१२२२.०० कोटी असून त्याची विभागनिहाय व क्षेत्रनिहाय विगतवारी सोबतच्या विवरणपत्रामध्ये देण्यात 
आली आहे. 


2. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 


कार्यक्रम, २०१८” ची अंमलबजावणी करताना प्रशासकीय विभागांनी HAST: खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :- 
31) “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 
कार्यक्रम, २०१८” अंतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे /योजना राज्यस्तर / जिल्हास्तरावरील प्रचलित 
योजनांमध्ये समाविष्ट असल्यास :- 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 

“विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष 
कार्यक्रम, २०१८” याची अंमलबजावणी कालबध्द रितीने सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पूर्ण 
करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ii) 
जिल्हास्तर योजनेमध्ये समाविष्ट असल्यास अशी कामे / योजना संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्राधान्याने हाती 
घ्यावी. प्रशासकीय विभागांना प्रचलित योजनांसाठी उपलब्ध झालेल्या निधीमधून sft कामे पूर्ण करावी. 
अपवादात्मक परिस्थितीत अशी कामे / योजना याकरिता अतिरिक्‍त निधीची आवश्‍यकता भासल्यास त्याबाबतचा 
प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास सादर करण्यात यावा. 
(ब “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष 


कार्यक्रम, २०१८” अंतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना राज्यस्तर / जिल्हास्तरावरील प्रचलित 
योजनेमध्ये समाविष्ट आहेत, परंतु सदर योजनांमध्ये बदल करावयाचा असल्यास :- 


“विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष 
कार्यक्रम, २०१८” याची अंमलबजावणी कालबध्द रितीने सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पूर्ण 
करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ॥) 
जिल्हास्तर योजनेतून करण्यासाठी जर अशा योजनांची व्याप्ती वाढविणे / वार्षिक लक्ष्य वाढविणे / लाभार्थी 
निवडीचे निकष बदलणे किंवा अनुदानाच्या रकमेत बदल करणे याप्रमाणे कार्यवाही करणे आवश्‍यक असल्यास 
अशा कामांच्या / योजनांच्या बाबतीत संबंधित प्रशासकीय विभागाने प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ii) 
जिल्हास्तर योजनांच्या मूळ शासन निर्णयामध्ये बदल करण्याबाबतचे प्रस्ताव मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली 
नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/का-१४१४, दि. २ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये गठीत 
केलेल्या उच्चस्तरीय समितीसमोर सादर करुन त्यास मान्यता घेण्याची कार्यवाही प्राथम्याने करावी. तद्नंतर 
आवड्यकतेनुसार अतिरिक्त निधी उपलब्धतेसाठी विहित प्रस्ताव नियोजन व वित्त विभागास सादर करण्यात 
यावेत. 


क) “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष 
कार्यक्रम, २०१८” अंतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे / योजना राज्यस्तर / जिल्हास्तरावरील प्रचलित 
योजनांमध्ये समाविष्ट नसल्यास :- 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 

“विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 
कार्यक्रम, २०१८” याची अंमलबजावणी कालबध्द रितीने सन २०१८-१९ व २०१९-२० या आर्थिक वर्षात पूर्ण 
करण्याकरिता या कार्यक्रमांतर्गत नमूद केलेली वैशिष्ट्यपूर्ण कामे/ योजना प्रचलित i) राज्यस्तर योजना किंवा ii) 
जिल्हास्तर योजनेमध्ये समाविष्ट नसल्यास अशा कामांचे / योजनांचे प्रस्ताव संबंधित प्रशासकीय विभागांनी 
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करावेत. तद्नंतर अज्ञा कामांना /योजनांना आवश्‍यकतेनुसार अतिरिक्‍त निधी 
उपलब्ध करुन देण्यासाठीचे प्रस्ताव विहित बाबींची पूर्तता करुन नियोजन व वित्त विभागाच्या मान्यतेसाठी सादर 


करावेत. 


३. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा fears 


कार्यक्रम, २०१८” या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने या कार्यक्रमात समाविष्ट वैशिष्ठपूर्ण कामे/ 


योजनांना प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मंजूरी देणे, कामाच्या प्रगतीची कालबध्द नोंद ठेवणे, त्यासाठी जबाबदार 


अधिका-याची नियुक्‍ती करणे इ. कार्यवाही संबंधित प्रशासकीय विभागांनी करावी. या कार्यक्रमात समाविष्ट 


कामे/योजना सन २०१८-१९ व सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षांत पूर्ण केळी जातील, याची संबंधित प्रशासकीय 


विभागांनी दक्षता घ्यावी. 


४. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 


कार्यक्रम, २०१८” या कार्यक्रमाची संबंधित महसूली विभागाच्या स्तरावर अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची 


जबाबदारी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. तसेच जिल्हास्तरावर या कार्यक्रमाच्या 


अंमलबजावणी व संनियंत्रणाची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सोपविण्यात येत आहे. 


प्‌. “विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विठोष 


कार्यक्रम, २०१८” अंतर्गत केलेल्या कामांचा आढावा शासन स्तरावर मा.मंत्री (वित्त आणि नियोजन, वने) 


यांच्याकडून घेण्यात येईल. 


६. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५३/२०१८/व्यय-८, दि.२९/०८/२०१८ 


अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 


७. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८१०२०१५३०१६८०१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेझ्ानुसार व नांवाने 


Digitally signed by DEBASHISH CHAKRABARTY 
IN, o=SHIVSHAHI PUNARVASAN PRAKALP LTD. 


S S 2.5.4: 13704621 e2afBf1 1cf24d5a7e91d2b66d4692e2b2 
3b56c3 lad. 
ber=95d383c8c075e901d5ea380253ffca99ff939d41 
07ddb8ef6cf53b9de72e834, cn=DEBASHISH CHAKRABARTY 
2018.10.24 15:16:24 +05'30' 


(देबाशिष चक्रबर्ती ) 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग 
महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव, 

मा.सभापती, विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 
मा.अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई, 


. मा.विरोधी पक्षनेते विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 
. सर्व मा.विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 


सर्व मा.मंत्री आणि मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 


. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
९. 


सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


१०. महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
११. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
१२. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
१४. विभागीय आयुक्‍त, औरंगाबाद /अमरावती / नागपूर / नाशिक विभाग, 
१५. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी / हिंगोली / जालना / नांदेड / 


अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / भंडारा / गोंदिया / चंद्रपूर / 
गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 


१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी / हिंगोली 


/ जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / भंडारा / 


गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोली / जळगाव / / धुळे / नंदुरबार, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विविका-२०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३ 


१७. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद / लातूर / उस्मानाबाद / बीड / परभणी 
/ हिंगोली / जालना / नांदेड / अमरावती / यवतमाळ / वाशिम / अकोला / बुलढाणा / नागपूर / वर्धा / 
भंडारा / गोंदिया / चंद्रपूर / गडचिरोली / जळगाव / धुळे / नंदुरबार, 

१८. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

१९. नियोजन विभागातील सर्व कार्यासने, 

२०. निवडनस्ती का-१४१३. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्र. विविका २०१८/प्र.क्र.२१/का-१४१३, दि. २० ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र. 
विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जळद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम - २०१८ 
(रु.लाखात) 


नगरविकास नागपूर 


al व् र i क्‌षि नागपूर ९२२.०० 
(SRI) लागवड पध्दतीचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी तांत्रिक सुविधा, साहित्य पुरवठा, 
यांत्रिकोकरणाव्दारे लागवड, युरिया ब्रिकेट मशीनचा वापर यावर भर देण्यात येणार आहे. 


चंद्रपुर जिल्हयात चंद्रपुर, नार्गाभड, ब्रम्हपुरी येथे ४ “ब्राऊन राईस प्रासेसिंग क्लस्टर” तयार करणे. 


नॅशनल कॅन्सर इंस्टट्यूट यांनी ब्लॅक राईंसमध्ये कॅन्सर विरोधी गुण असल्याचे संशोधनाअंती EHS काढला आहे. त्यामुळे नागपूर नागपूर ५०.०० 
जिल्ह्यातील ४०० शेतक-यांना “आत्मा” या योजनेच्या माध्यमातुन ब्लॅक राईसचे प्रायोगिक तत्वावर उत्पादन घेण्यास प्रोत्साहीत a 
करणे 
Se ee || 
मध्ये एकूण ८३ लघु पाटबंध एकूण ८९ प्रकल्प जलसंपदा नागपूर 


नजीकच्या काळात पूर्ण करण्याचा शासनाचा मानस असुन त्यासाठी टप्याटप्याने रु.१३४२२ कोटी निधी इतका उपलब्ध करुन औरंगाबाद, नाशिक 
देण्यात येणार आहे. यामुळे सुमारे २ लक्ष ५६ हजार २२४ हेक्‍टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. 


= 


र ए . या शेततळ्यामधोल पाण्याचा साठा टिकुन | कृषि व जलसंधारण ३५००.०० 
राहावा याकरीता जमिनीचा पोत पाहुन आवश्यकतेनुसार अस्तरीकरण करण्याचा कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. 


मराठवाडयात जवळपास ३३ हजार र कृषि ब जलसंधारण १२०००.०० 
प्रस्तावित आहे. या शेततळयांच्या अस्तरीकरणाचे कामही हाती घेण्यात येणार आहे. a aa) 
z बर 7 २ बिड ओं eer 4oo0,00 
सिंचनाखाली येईल यासाठीही आवश्यक तरतुद करण्यात येणार आहे. ee ७६४ कि 


Page 1 of 8 


उस्मानाबाद, नंदुरबार, बाशिम ब गडचिरोली या चार आकांक्षित जिल्हयांमध्ये जलसंधारणाच्या उपायोजना म्हणुन कोल्हापुर बाद, नागपूर. 
पध्दतीचे बंधारे, NSS साठवण बंधारे, सिमेंट बंधारे, Construction of Check Dams with Faser Composite Gates यांची अमरावती व AT 
खला तयार करण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविणे 


औरंगाबाद जिल्हयातील शेतकरी उत्पादन संस्थांना शेतमालाच्या मुल्यवर्धनांकरीता प्रत्येकी रु. २५ लक्ष इतके भांडबल उपलब्ध 
करुन देण्याचे प्रस्तावित असुन त्या माध्यमातुन शेतकरी उत्पादक संस्थाना कृषी प्रकिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे. 


नागपूर जिल्हयातील भिवापुर, कुही, उमरेड या भागात ALAS मोठया प्रमाणात उत्पादन होणा-या भागात शेतकरी व माहला बचत नागपूर ५००.०० 
गटाकरीता मिरची संकलन व प्रकोया केन्द्र उभारण्याचे प्रस्तावित असुन त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे. 
नागपूर व SM या कापूस उत्पादक जिल्हयांमध्ये “कॉटन टु क्लॉथ क्लस्टर” उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. ज्यामध्ये २०० सौरचं वस्त्रोद्योग नागपूर ५०००.०० 
चरख्यासह ५० हातमाग देण्यात येतील. यामुळे प्रत्येक FASTA ३०० कुटुंबांना याचा फायदा होईल. प्रति क्लस्टर रु.१ कोटी 
याप्रमाणे या प्रकल्पास निधी उपलब्ध करुन देणे. 
— | | | 
ead 
कृषि नागपूर १००.०० 
कॅन्सर रोधक असुन वायगाव येथील हळदीमध्ये त्याचे प्रमाण ७ टक्‍्यापर्यंत आढळून येते. या हळद प्रकिया उद्योगासाठीही 
आवश्यक निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. याचा फायदा ३ हजार शेतकरी कुटुंबांना होईल. 


यपण ९ 


cea 
२ F j T T 9 येई 9 000,00 
चांगला भाव मिळेल. या प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे. 


गडचिरोली जिल्हयातील शेतकरी उत्पादक कंपनीला ई- मार्केटिंग करण्यासाठी अर्थसहाय्य करणे. कृषि 


Page 2 of 8 


Ga बिदर्भांतोल सर्व जिल्ह्यांमध्ये तृणधान्य, कड नागपूर ६००.०० 
क्लिनींग, ग्रेडींग मशीन उपलब्ध करुन देणे. मा 


नागपूर ८२०.०० 


पुरविण्यात येणार आहे. तसेच या शेतक-यांना विविध उद्योगासोबत FPO ची जोडणी करणे 


अमरावती विभागातील सवं जिल्ह्यांमध्ये शेतमालाच्या साठवणूकोसाठी लहान गोदामे बांधण्याचे प्रस्तावित असून यासाठीही निधी अमरावती १०००.०० 
उपलब्ध करुन देणे. 


शेतक-यांच्या शेतमाल विक्रोसाठी वर्धा जिल्ह्यात ४ ठिकाणी “रुरल मॉल” स्थापन करणे कृषि अमरावती 
वाशिम जिल्ह्यात “अँग्रो मॉल” तसेच “अँग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीयल हब” PPP तत्वावर तयार करणे. कृषि अमरावती 


स्वच्छ भाजीपाला, दुग्धजन्य पदार्थ, मशरुम, अंडी इत्यादी पदाथाचे फिरते विक्री केद्र माहलांमाफत चालविण्यासाठी सुरु करण्याचे |मानव विकास नागपूर ४००.०० 
SS a |“. | 
मानव विकास नागपूर ३०.०० 

meme | | 
नागपूर विभागातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये मिनी जिनींग मिल, मिनी ऑईल मिल, मिनी दाल मिल तसेच इतर कृषी उत्पादनावर आधारीत क्षि नागपूर ३०००.०० 
मिल्स यांच्या उभारणीसाठीही निधी देणे. खाऊ 


Page 3 of 8 


20000,00 
अमरावती 


गट शेतीमुळे कापुस व खरीप पिकांच्या उत्पादनात भरीव वाढ होत असल्याचे निदेशनास आल्याने सध्याच्या गट शेतीबाबतच्या १००००.०० 
योजनेची व्याप्ती बाढवून मराठवाडयात ५० गटांबरुन १००० गटांना ही योजना लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठी रु. १०० कोटी 
एवढा भरीव निधी औरंगाबाद विभागासांठी उपलब्ध करुन देणे. 


रेशोम उद्योगाबाबतच्या विविध योजनांसाठी जबळपास रु. ३० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन दिला जाणार आहे. बाद, नागपूर 
मराठवाड्यातील सर्व जिल्हे व प्रामुख्याने बीड व नांदेड जिल्हा तसेच विदर्भातील भंडारा व चंद्रपुर जिल्ह्यातील शेतक-यांना लाभ 
होईल 


विदर्भात केंद्र सरकारच्या (1२) संकल्पनेवर आधारीत कृषी क्षेत्रासंबंधी माहिती केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे कृषि २५०.०० 


टॅल्कम पावडरचा वापर करुन बायोमिक्स कल्चरच्या आधारे हळदीच्या उत्पादनात AS करणे शक्‍य आहे. या संदर्भातील २५०.०० 
प्रकल्पासाठी वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांना आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


नागपूर ३६०.०० 


शि 7 


0 RUNG OR a a य र...“ 0. | 


स्थान बाद, नागपूर 
ब १ बोकड याप्रमाणे १९००० गट लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात येईल. या योजनेंतर्गत शासनामार्फत ५० SHA अनुदान देण्यात येईल वब अमरावती 
व उर्वरीत रक्‍कम लाभार्थ्यांना आवश्यकतेनुसार बँकांमार्फत कर्ज स्वरुपात उपलब्ध करुन दिली जाईल. यासाठी शासनाकडून 
अनुदानासाठी रु. ३२ कोटी इतका निधी प्रस्तावित करण्यात येत आहे. 
विदर्भ, मराठवाडयातील सर्व जिल्हयातील प्रती जिल्हा १०० बचत गट व त्यामधील १००० लाभार्थी यांना सुधारीत देशी जातीचे १६ रंगाबाद, नागपूर 
आठवडे वयाचे Yoo कुक्कुटपक्षी यांचे ५० टक्‍के अनुदानावर वाटप करण्यात येईल. यासाठी शासनाकडुन आवश्यक रक्‍कम ब अमरावती 
अनुदानाच्या स्वरुपात उपलब्ध करुन दिली जाईल. याशिवाय वाशिम, यवतमाळ, हिंगोली, अमरावती आणि नागपूर विभागातील 
सर्व जिल्हयामध्ये कुक्कुटपालन विषयक विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. 


Page 4 of 8 


पशुसंवर्धन विकासासाठी औरंगाबाद आणि नागपूर येथे अत्याधुनिक अशा “सेक्स सॉटेड सिमेन निमिती प्रयोगशाळा” स्थापन रंगाबाद, नागपूर ७०००.०० 
करण्याकरिता रु. ७० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


STS जिल्ह्यातील वाशिम व कारंजा येथे कॅटल ब्रिड इम्प्रुव्हमेट सेटर सुरु करण्याचाही शासनाचा मानस आहे. यासाठी आवश्यक अमरावती ५०.०० 
टा 
परभणी जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी जातीवंत उस्मानाबादी बोकडांची पैदास करण्याचे प्रस्तावित आहे. तसेच नागपूर १४००.०० 
र नागपूर विभागातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये शेळी पालन क्लस्टर निर्माण करण्यात येणार आहेत fe, र 


a 


ot दुग्ध उत्पादक सहव 2 ; बाद , नागपूर 
त्या अनुषंगाने नांदेड व भंडारा जिल्हयात दुध संकलन केंन्द्राचे जाळे निर्माण करण्याचा विशेष प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. 


गडचिरोली जिल्हयात शासनाच्या महानंदाप्रमाणे “गोंडवाना” हा दुध ब्रेड विकसित करण्याचा शासनाचा मानस असून त्यासाठी पदुम नागपूर १८५०.०० 
वडसा येथील पशुसंवर्धन विभागाच्या सुमारे १९०० एकर जमीनीवर गोसंरक्षण व गोपालन बोर्ड स्थापन करण्यात येईल.यासाठी 
आवश्यक निधी टप्याटप्याने उपलब्ध करुन दिला जाईल. 


1. 2 a य य हक ee य 


जलयुक्‍त FR 2000,00 

सामुदायिक मत्स्यशेती योजना प्रस्तावित आहे. ie a 

नागपूर विभ Tae नेथे ! पिंजरा प नागपूर १५००,०० 

मत्स्यसंवर्धन योजना राबविण्यात येणार आहे. i, ee 
Qa मरावती वि' 


यवतमाळ जिल्ह्यात व नागपूर वि पर्व जिल्ह्यात मत्स्यखाद्य युनिट उभारण्यात येतील. मरावतो, नागपूर 


|कोशल्य विकास, रोजगार निर्मती aT TTT Seed ॥वकास . J aq 
ये कौर नागपूर ५३००.०० 

त्याअंतर्गत नागपूर येथे डिफेन्स आणि एयरोस्पेस क्लस्टरची उभारणी करण्याचे प्रस्तावित असून त्या अनुषंगाने आवश्यक कौशल्य 

विकसित करण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


य विकास व ७००.०० 
उद्योजकता 


कोशल्य विकास व 400,00 
उद्योजकता 


Page 5 of 8 


शासकोय योजनांची माहिती महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना व त्यांच्यामार्फत त्यांच्या कुटुंबयांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नाविन्यपूर्ण असा | कौश रंगाबाद व नागपूर 
“कॉलेज-नॉलेज-व्हिलेज” उपक्रम सुरु करण्यात येत आहे. उद्योजकता 


६० भंडारा जिल्ह्यात पितळी भांडी व वस्तू निमाण करणा-या घटकांचा समुह स्थापित करुन लघुउद्योगांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. | उद्योग / मानव नागपूर ५००.०० 
विकास कार्यक्रम 


मराठवाड्यामध्ये बेरोजगार युवकांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी ५० नवीन उद्योग सुरु करण्यात येत आहेत उद्योग २५००.०० 


विदर्भ व मराठवाडा विभागातील शासकोय क प्राशिक्षण संस्थाचा क्षमता विस्तार कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार असून शल्य विकास व , नागपूर २७५००.०० 
त्यामधुन विद्यार्थी क्षमतेत सुमारे २३ हजारांनी बाढ होईल. उद्योजकता व अमरावती 


६३ ।विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात असलेल्या आदिवासी बांधवांमध्ये उद्योजक निर्माण होण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आदिवासी विकास | औरंगाबाद , नागपूर ३०००.०० 
असून पुढील तीन वर्षात १०० उद्योजक निर्माण करण्याचा शासनाचा मानस आहे व अमरावती 
नब tere पि न्न 


महाराष्ट्रात प्रत्यव : बाद , नागपूर 


मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा विचार करता या जिल्ह्यांमध्ये अशी वसतीगृहे प्राथम्याने बांधण्याचे योजिले आहे. इतर व अमरावती 
भागातही अशी वसतीगृहे कालबध्द पध्दतीने सुरु करण्यात येतील. 


, नागपूर 
येत आहेत. आदिवासी बेरोजगार युवकांचे नोंदणीकृत गट तयार करुन अशा गटांना शासकीय योजनांमार्फत रोजगाराच्या संधी ब अमरावती 


उपलब्ध करुन देण्यात येतील. 
अल्पसंख्याक समुदायातील महिलांचे मागासलेपण व कमकुवत आथिक स्थिती विचारात घेवून त्यांचे आथिक सक्षमीकरण अल्पसंख्याक रंगाबाद , नागपूर 


करण्यासाठी अल्पसंख्याक महिला स्वयंसहायता बचत गट मोठया प्रमाणात निर्माण करुन त्यांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देवून व अमरावती 


व असे गट बँकांशी संलग्न करुन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील. 
ae ae 


नागपूर ८००,०० 


येथे मध संकलन केंद्र सुरु करण्याचा मानस ३००.०० 
अमरावती 
. | ei — 


Page 6 of 8 


मराठवाड्यात व २५०.०० 


a Tad फळबाग व वृक्षलागवड करण्याचा आख रोहयो अमरावती ००.०० 
घेण्यात येणार असून यासाठी वाघाडी नदीच्या किना-यावरील ५६ गावांची निवड करण्यात आली आहे 


नागपूर १८००००,०० 
घेतला असून यासाठी आवश्यक निधीपैकी ७०० कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत. उर्वरित निधी रु.१८०० कोटी व अमरावती 


पुढील दोन वर्षात टप्प्या टप्प्याने उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


७१  ।चंद्रपूर येथे बांबु प्लायबोर्ड प्रकल्प व बांबु फायबर पासून कपडे बनविण्याचा प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. बने 
न | aie | ह Rial 


विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, डी व डी + क्षेत्रातील ग्राहकांना इंधन समायोजन आकार, उद्योगांच्या कार्यक्षमतेवर बाद , नागपूर २५००००.०० 
आधारित सवलत तसेच नवीन उद्योगांना प्रोत्साहनपर वीजदर सवलत १ एप्रिल, २०१६ पासून लागू करण्यात आली आहे. या व अमरावती 

योजनेंतर्गत सन २०१६-१७ ब २०१७-१८ या दोन वर्षात सुमारे रु. २ हजार कोटी एवढी AA सवलत देण्यात आली आहे. या 

योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या बीजदरातील सवलती ३ वर्षाच्या कालावधीकरिता असून ती मर्यादा ५ वर्षापर्यंत वाढविण्याचे प्रस्तावित 


असून यासाठी पुढील दोन वर्षाकरिता सुमारे रु.२ हजार ५०० कोटी एवढा निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. 


नागपूर जिल्ह्य वरो, AIR il a नागपूर ४४००.०० 
नवेगाव बांध आणि वर्धा जिल्ह्यातील बोरधरण येथील पर्यटक निवासासाठी व इतर सोयी सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे 


- र ऱ ग sory झजठा ८४००,०० 
निवास, माहूर येथील महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे पर्यटक/ यात्री निवास, औरंगाबाद मधील फर्दापूर येथील अजिंठा पर्यटक 

निवास, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या Ajanta Foot Hill उपहारगृह, तुळजापूर तालुक्‍यातील पर्यटक निवास, औरंगाबाद 

मधील वेरुळ येथे Battery Operated Vehicles पुरविणे, अजिंठा येथे Electric Buses पुरविणे, अजिंठा येथे Electric Buses साठी 

चार्जीग युनीट व शेल्टर विकसित करणे, अजिंठा व वेरुळ येथील अभ्यागत केंद्र आणि वेरुळ येथे पर्यटक निवास, इत्यादी कामे 

करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


Page 7 of 8 


बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार सरोवर पर्यटन विकास आराखड्यातील विविध कामे, सिंदखेडराजा येथे पर्यटक निवास, अमरावती पयटन अमरावतो ५८००.०० 
जिल्ह्यातील कौंडण्यपूर येथे पर्यटक निवास, यवतमाळ जिल्ह्यातील टिपेश्वर येथे मार्गस्थ सुविधा (way side amenities), अकोला 

जिल्ह्यातील शहानूर येथे पर्यटक निवास, अमरावती मधील सालबर्डी येथे पर्यटक सुविधा आणि चांदूरबाजार तालुक्‍यातील बहिरम 

येथे पर्यटन सुविधा, मलकापूर जिल्हा बुलढाणा येथील इको टुरीझम प्रकल्प, मेळघाट वनक्षेत्रात वनपर्यटनास चालना देण्यासाठी 

शहानुर /नरनाळा येथे जैवविविधता पार्कचे निर्माण इत्यादी कामे करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याचे प्रस्तावित आहे. 


सिंदखेडराजा येथे राजमाता जिजाऊ यांचे जन्मस्थळाचा पर्यटनदृष्टया विकास करण्यासाठी रुपये २५ कोटी देणे. पर्यटन अमरावती २५००.०० 


नांदेड जिल्ह्यातील माहूर व ्पारसरातील स्थळांचा विकास करण्यासाठी रुपये १० कोटी देणे. | औरंगाबाद | 
गर्डाचरोली जिल्ह्यातील मार्केडा व चंद्रपूर येथील महाकाली मोदेर विकासासाठी प्रत्येकी रु. १० कोटी देणे. 


८३ | TATA शहरातील वडाळी तलावाचे सौंदयीकरण व निसर्ग पर्यटन केंद्र निर्माण करण्यासाठी रु. २५ कोटी निधी उपलब्ध करुन पर्यटन अमरावती २५००.०० 


उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्रयंबकेश्वर, मांगीतुंगी, सप्तश्रृंगी गड पर्यटन विकास, धुळे जिल्ह्यातील तोरणमाळ, पर्यटन नाशिक ३८००.०० 
दोंडाईचा तसेच जळगाव जिल्ह्यातील पाटणादेवी, शेंदर्णी पर्यटन विकासासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणे. 
१ 7 19) तार या 2 : सांस्कृतिक कायं नागपूर. &00,00 
अमरावती 


७००6.) कमी 
= 


OO ee | स स्य 


भामरागड. नागपूर ७०००,०० 
वाढविण्याच्या दृष्टीने बेली ब्रिजेसची बांधकामे करण्यासाठी रु.५० कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यासाठी केंद्र शासनाच्या | 
GRSE Ltd. या संस्थेची मदत घेण्यात येईल. 
८९ दिया व ली जिल्ह्यातील निवडक स्वयं सहाय्यता गटांना छो? म मशिन्स उपलब्ध करुन देण्याचा अभिनव उपक्रम DPDC नागपूर 
er हाती घेण्यात येत आहे. यासाठी आवश्यक तो निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल. शिश 


FS (a (EO 


Page 8 of 8 


